अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे 
मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ 
कार्यालयातील व मंडळाच्या अधिनस्त 
असलेल्या २ विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १०/१०/२०२३ 
संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१६/२३/लाक्षेवि (आस्था),दि.२९/३/२०२३ 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र.८/१६ / आ.पु.क, 
दि.३१/८/२०२३ व दि.०६.०९.२०२३ चे शुद्धिपत्रक 
३. अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे 
पत्र जा.क्र.रपांम/आ-५/३११५, दि.३०/८/२०२३ व क्र.रपामं/आस्था- 
५/३२९६/२०२३, दि.०३/१०/२०२३ 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (३) 
कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग, अंबडपाळ व (४) मंडळ कार्यालयांतर्गतची 
अधिसंख्य पदे या कार्यालयांतील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २६ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत 
विनंती केली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय 


क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


संदर्भ क्र 3 येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी 
पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या २ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २६ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी 
यांचे मंडळ कार्यालय व त्याअंतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २६ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ साठी 
मुदतवाढ 
अ.क्र । कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी | ख्य लेखाशीर्ष व उपलेखा 
आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर पदांची | मुदतवाढ मंजूर पदांची 
संख्या संख्या 
q र 3 8 y 
i अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी १४ मागणी क्र.आय-३ 
पाटबंधारे मंडळ पि हव Cay see ane 
चात चान पाटबंधारे, 
रत्नागिरी ८०-सर्वसाधारण 
२ | कार्यकारी ००१, संचालन J WIR, 
अभियंता, ळर a (०४) परिरक्षण आस्थापना 
रत्नागिरी (०४(०२)अधीक्षक अभियंता 
पाटबंधारे विभाग, कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
रत्नागिरी रत्नागिरी (अनिवार्य) 
(२७०११६४५) 
३ । कार्यकारी ७२ y 
अभियंता,सिंधुदुर्ग 
पाटबंधारे विभाग, 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


अंबडपाल 


४ | अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी 
पाटबंधारे मंडळ, ४६ 
कुवारबांव- पि 
रत्नागिरी 
अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 


एकूण २११ २६ 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळातर्गत 
कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत किंवा दि. २९/२/२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 

करण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.३१/८/२०२३ व दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१०१०१७०४००१०२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA SHYAM क 


IN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 
M E S H RA M = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.10 17:07:23 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व १ ते ६ विवरणपत्रे 
प्रत:- १.महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


२.महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३ .मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश,मुंबई. 

४. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी; 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. तसेच HRMS प्रणालीवर सर्व कार्यालयाची पदे अद्यावत 
करुन, त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा. 

५. कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग,रत्नागिरी. 

६. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग,आंबडपाल. 

७. वित्त विभाग व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१०/१०/२०२३ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व 


मंडळाच्या 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ साठी 


मुदतवाढ 
रुपांतरीत मुख्य लेखाक्ीर्ष व उपलेखा 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी मु झा 
आस्थापनेवरील  । आस्थापनेवरील मुदतवाढ ३ 
मुदतवाढ मंजूर पदांची | मंजूर पदांची संख्या 
संख्या 
9 ? 2 § क 
i अधीक्षक अभियंता, मागणी क्र.आय-३ 
रत्नागिरी १४ २७०१- मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे मंडळ > पाटबंधारे, 
कुवारबांव, (सोबत विवरणपत्र १) ८०-सर्वसाधारण 
रत्नागिरी ००१, संचालन व प्रशासन, 
०४) परिरक्षण आस्थापना 
२ | कार्यकारी cae Me चात Awe 
अभियंता (०४(०२) अभियंता 
; ७९ २१ तमान तती 
कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
उजा रत्नागिरी (अनिवार्य) 
पाटबंधारे विभाग, (सोबत विवरणपत्र २) (सोबत विवरणपत्र ५) ae 
(@) 
रत्नागिरी : 
3 । कार्यकारी 
अभियंता,सिंधुदुर्ग OR ca 
पाटबंधारे विभाग, | (सोबत विवरणपत्र ३) | (सोबत विवरणपत्र ६) 
अंबडपाल 
४ | अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी 
पाटबंधारे मंडळ, ४६ 
कुवारबांव- | 
रत्नागिरी (सोबत विवरणपत्र ४ 
अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २११ २६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM stg enueamucs 


MESHRAM 


+ IMENT O} 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT 

Date: 2023.10.10 17:07:37 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र.१२४/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), दि.१०/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 
कार्यालयाचे नांव :- अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर | दि.०१.०९.२०२३ ते 
पदे दि.२९.०२.२०२४ 
साठी मुदतवाढ 
देण्या आलेली 
अस्थायी पदे 
i | ? 2 ¥ 
a अधीक्षक अभियंता 1१ शिंका 
२ सहाय्यक अधीक्षक अभियंता शिका ॥. 
3 क. अ. /शा.अ./स.अ.श्रे. २ ३ शकि 
8 अधीक्षक शिखा i= 
५  । प्रमुख आरेखक ae ae 
नि सहा. आरेखक शका aa 
9 प्रथम लिपीक SS haa 
वरिष्ठ लिपीक 8 = 
९ कनिष्ठ लिपीक 8 ae 
(| ० । लघुलेखक उच्चश्रेणी ae aa 
Lod q टंकलेखक 3 3 
१२ संगणक शका शिका 
१३ वाहनचालक a L 
१४ नाईक शका aa 
१५ शिपाई 3 mae 
१६ चौकीदार ae aa 
एकूण २८ aa 
PRADNYA SHYAM णाय 
MESHRAM ol = WATER RESOURCES OEP ARTVENT 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १०/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-२ 
कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
विळा ? 2 8 
शिळ या कार्यकारी अभियंता (अँ. | a 
२ उपकार्यकारी अभियंता 1१ शिळा काशा 
३ कनिष्ठ अभियंता/ ४ i 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 

४ विभा. लेखापाल [__ | Poe 
षु सहा. आरेखक a "--_॥| Poe 
द प्रथम लिपीक [_____ ee Poe 
9 वरिष्ठ लिपीक षु i a 
८ कनिष्ठ लिपीक ४ Poe 
९ टंकलेखक ३ 1__ 1 | 
१० | ० भांडारपाल शिका Poe 
f= aie | १ | सहा.भांडारपाल शिका ।:_ ee 
१२ | वाहनचालक Po OO | 
१३ | नाईक शिळा | 4 
१४ । शिपाई G i. of. 1 
१५ । चौकिदार शिका Poe 
१६ | वरिष्ठ द.कारकून a 1 Sa 
१७ । दप्तर कारकून ३ ३ 
१८ आरेखक a | rr. 
एकूण ३६ १३ 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, नातूनगर 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
= ? 2 8 
I - ee उपविभागीय अभियंता कालाच्या 1 १ | 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा i. oo! शिश 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक Po 1 १ 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक [ce dh ie 
& टंकलेखक |: = =] 1 en 
9 वाहनचालक 1१] शिक आशा 
८ दप्तर कारकून २ २ 
९ शिपाई २ २ 
= करे. | ० चौकीदार (॥(_ ॑ै3_कै.- a ee 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, दापोली 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
i ? 3 8 
[a उपविभागीय अभियंता 1१ 1१ 
२ कनिष्ठ अभि./झाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक a व. ___| a | 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक a ण. _ ee, ee 
& टंकलेखक a Se ॥__ *".. es 
७ वाहनचालक 1 त ae ae 
८ स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
९ शिपाई २ २ 
| 9 ० चौकीदार 1१] शिक 
एकूण १८ १८ 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, कुवारबाव 


अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
Le | ? 3 8 
= ae उपविभागीय अभियंता (7... ne a आ"... "| 
२ कनिष्ठ अभि./झाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक शिका |. ह, | 
४ कनिष्ठ लिपिक २ a: 
4 अनुरेखक १८ = = 2 27011 ही») - _-|| 
& टंकलेखक i... (| 
9 वाहनचालक 1१] a 
८ स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
९ शिपाई २ २ 
ae ० चौकीदार a: || |: धन | 
एकूण १८ 1१७ | 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग, चिपळूण 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
hae ? 3 8 
ae उपविभागीय अभियंता ॥. 1 हि. | Po 
२ कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक षा बा ळय 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक |. ee) en की ल्प 
& टंकलेखक — त 1 १ 
वाहनचालक Po 1 १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


स्थापत्य अभि.सहा. 


शिपाई 


| 9 


चौकीदार 


एकूण 


१८ 


१८ 


नियत अस्थाई आस्थापना 
पदांची एकूण बेरीज 


१०३ 


७९ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM igo seac दा 0 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


MESHRAM DEPARTMENT 
Date: 2023.10.10 17:08:03 +05'30° 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन ज्ञापन क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१०/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-३ 


कार्यालयाचे नांव :- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०९.२०२३ ते 
मंजूर पदे दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात 
आलेली अस्थायी पदे 
Le | ? 2 ह 
| = | कार्यकारी अभियंता a की - १ a || | 
२ उपकार्यकारी अभियंता a कॅ... _॥ cn) 
3 कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ विभा. लेखापाल a [oe 
षु आरेखक शिका शग शिका 
& सहा. आरेखक —— | i el 
9 प्रथम लिपीक a ती. | शाक 
८ | निम्न श्रेणी लघु लेखक ff “ह. 0. की | 
९ वरिष्ठ लिपीक षु |. ae 
| ao | ० | कनिष्ठ लिपीक ४ ४ 
| ae १ | टंकलेखक ३ ३ 
१२ भांडारपाल a Ee | 
१३२ | संगणक a lS -. _-१| 
१४ | सहा.भांडारपाल a ca an 
१५ । वाहनचालक i ae i ae 
१६ | नाईक a अया a, ee 
१७ । शिपाई 4 4 
१८ | चौकिदार ae | a ह: ___|| 
एकूण ३४ ३४ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग कणकवली 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०९.२०२३ ते 
मंजूर पदे दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
हि ? 3 8 
ede | उपविभागीय अभियंता शिक ता a ह. "| 
२ | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/स.अ.श्रे- शशि oo 
3 | वरिष्ठ लिपिक = गा ee 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


५ | अनुरेखक | -_ “४: 0:22 >" -_१ 
६ । टंकलेखक [.____ || ee “कील __7 
७ | वाहनचालक ae a: “| 
८ | दप्तर कारकून २ २ 
९ | शिपाई २ २ 
| do | o | चौकीदार = aa a “ही. ____.| 
एकूण १३ १३ 
कार्यालयाचे नांव :- पाटबंधारे उपविभाग सांवतवाडी 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर दि.०१.०९.२०२३ ते 
पदे दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
Pa I ? 2 8 
fae | उपविभागीय अभियंता [——_& ——] शिक ——~ 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झशाखा अभियंता/ oa [oo 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक a ee a: ee 
कनिष्ठ लिपिक २ झळकला 
५ ।अनुरेखक शिण i[— — ae = 
टंकलेखक 1 १] 1१ 
वाहनचालक 1 १ | ae >> 
दप्तर कारकून २ २ 
शिपाई २ Po 
| 9° | o | चौकीदार |. -__ हीत. ____ | = ___" 
एकूण १३ SS | 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे - सावंतवाडी 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार | दि.०१.०९.२०२३ ते 
मंजूरपदे  । दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
| 9 | ? 2 8 
hae | उपविभागीय अभियंता == a 1 aa 
2 | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ LS | 
स.अ.श्रे-२ 
3 | वरिष्ठ लिपिक a ये. ___ ie __,| 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक क अका शिक्का गा 
६ | टंकलेखक दिरा ८. य cone 
७ | दप्तर कारकून २ | —_ =e. 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


८ | वाहनचालक (-_-_ १... -_:१ es 
९ | शिपाई २ २ 
| ao | o | चौकीदार = | a | 
एकूण १३ = य्य १ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
कोनाळकट्टा 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
eae क.अ./शा.अ. शि fp 7”) 
२ स्था.अ.सहा. a ही: a 
3 | शिपाई ——— शिळा न 
एकूण २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
सासोली 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
शिश क.अ./शा.अ. a: ___ | (___ “ब्र. | 
२ स्था.अ.सहा. ay i, a 
3 | शिपाई el a: Se 
एकूण २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा बांदा 
[eae क.अ./शा.अ. a a Se 
2. स्था.अ.सहा. — “शै. | 
३ | शिपाई 10 PB | 
एकूण २ २ 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
रोनापाल 


क.अ./ शाअ. a a , 

स्था.अ.सहा. a a a ae 

शिपाई 1010 

एकूण 1 १ | व| 

नियत अस्थाई आस्थापना पदांची ७८ ७२ 
एकूण बेरीज 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D N YA 5 H YA M ON: CN MRADNYA SHYAM MESHRAM, C 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
M E S H RA M MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 

DEPARTMENT 

Date: 2023.10.10 17:08:17 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन ज्ञापन क्र.. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१०/१०/२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 
कार्यालयाचे नाव:- रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी 
अधिसंख्य पदांबाबतची माहिती 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ साठी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

a ? 2 
Ss क.अ./ज्ा.अ./स.अ.्रे.२ १५ 
२ स्थापत्य अभि. सहाय्यक १३ 
3 कालवा निरीक्षक a 
8 मोजणीदार २ 
ष्‌ शिपाई १५ 
एकूण ४६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA SHYAM weshram 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 

M E 5 र्न RAM C =IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.10 17:08:30 +05'30° 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १०/१०/२०२३ चे सहपत्र 
विवरणपत्र ५ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग रत्नागिरी 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापना 
अ.क्र. | विभाग/उपविभाग । संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्ती 
शाखा याचे नांव कार्यरत दिनांक 
| पाटबंधारे उपविभाग, मजूर 7 श्री.अशोक तानू धोत्रे ३१.०५.२०२४ 
ETS MN spa शिवाजी बेळोसे | ३१.०३.२०२४ 
श्री. अनंत गंगाराम पवार । ३१.०३.२०२४ 
श्री. महादेव NES URGES | ३१.०७.२०२४ 
श्री. एकनाथ सिताराम ३१.०५.२०२५ 
शिगवण 
श्री. अशोक तुकाराम ३०.०४.२०२४ 
सुतार 
श्री.गौतम हरिश्चंद्र धोत्रे ३१.०५.२०२५ 
२ पाटबंधारे चौकीदार 4 श्री. सुनिल रामचंद्र गुरव । 39.02.2028 
उपविभाग,कुवारबाव श्री. संजय आबाजी जाधव । ३१.०५.२०२६ 
श्री. सुरेश श्रीपत साळुंखे । ३१.०५.२०२४ 
श्री. गंगाधर Wada ३०.०६.२०२७ 
नारकर 
श्री. सिताराम तुकाराम ३१.०५.२०२५ 
रामाणे 
मजूर १ श्री. संतोष पांडूरंग शिदे । ३१.०५.२०३० 
मदतनीस a श्री. Hal कृष्णा वीर ३१.०५.२०२४ 
सफाईकामगार शिंगी श्री. सुब्राव रामा ३१.०१.२०२५ 
अनंतपुरकर 
3 पाटबंधारे मजूर २ श्री.पुंडलिक गोपाळ घाडे | ३०.११.२०२४ 
उपविभाग,चिपळूण श्री.श्रीमंता सायबन्ना ३१.०७.२०२६ 
अवरादी 
चौकीदार ३ श्री. बाबु धोडू निर्मळ ३१.०५.२०२५ 
श्री. अशोक ald कदम । ३१.१२.२०२६ 
श्री. करीम अब्दुल रहेमान | ३१.०५.२०२४ 
बावडेकर 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


MESHRAM 


पाटबंधारे उपविभाग, मजूर १ श्री. विकास जर्नादन ३१.०३.२०२६ 
दापोली जाधव 
एकूण पदे २१ 
PRADNYA SHY A ब यार 


OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.10 17:08:50 +05'30° 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.१२४/२३/लाक्षेवि(आस्था), दि. १०/१०/२०२३ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-६ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 

दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापना 
अ.क्र | कार्यालयाचेना संवर्गपदनाम । पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तींचा 
कार्यरत दिनांक 
| a | २ 2 8 4 & 
ति . | पाटबंधारे उपविभाग चौकीदार ३ श्री.चंद्रकांत नारायण पडवळ २०२८/३१०१/ 
कणकवली श्री.चंद्रकांत सखाराम दळवी ३१/०५/२०२९ 
श्री.ज्ञानेश्वर बजरंग परब ३१/०३/२०३० 
३ 
३. | पाटबंधारे उपविभाग | चौकीदार २ श्री.अप्पा जयराम आंगणे २८/०२/२०२५ 
सावंतवाडी 
श्री.अनंत शिवराम घाडी ३०/०४/२०२८ 
२ 
एकूण ०५ 


SHYAM 
M E 5 H RA M 00200 0 17:09:04 +05'30' 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D N YA 0 casas SHYAM 


OU = WATER RESOURCES 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


॥॥६$-१॥॥॥, = IN, S = Maharashtra, 0 
= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


